राज्य सुरक्षा आयोग व पोलीस तक्रार 
प्राधिकरणांसाठी पदनिर्मिती... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१३/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : १० फेब्रुवारी २०१५ 


वाचा 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१३/पोल-३, दि. १० सप्टेंबर २०१४ 


शासन शुद्धीपत्रक 


गृह विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधील 


परिच्छेद-२ मधील ओळ क्रमांक-२ येथील "७, २५, १०१ अशी एकूण १३३ नियमित पदे" ऐवजी "५, २०, 
७७ अशी एकूण १०२ नियमित पदे" असे वाचावे. 


तसेच शासन निर्णयातील परिच्छेद-१ (२) च्या तक्त्यातील अ.क्र.५ आणि परिच्छेद-१(३) च्या 


तक्त्यातील अ.क्र.४ येथील उच्चश्रेणी लघुलेखकासमोरील स्तंभ-४ मधील वेतनश्रेणी "९३००-३४८०० 


+ श्रे.वे.४८००" ऐवजी "९३००-३४८०० + श्रे.वे.४४००" असे वाचावे. 


तसेच शासन निर्णयातील परिच्छेद-3 मधील ओळ क्रमांक-१ येथील "वित्त विभागाच्या 


सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१९७०/व्यय-१२, दिनांक १९ ऑक्टोबर 2093 अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार" ऐवजी "वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार" असे वाचावे. 


२. गृह विभागाच्या दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेली 


१०२ नियमित पदे व बाहययंत्रणेव्दारे ३१ पदे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाच्या आस्थापनेवर (गृह 


विभागाच्या) निर्माण करण्यात आली आहेत. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२१०१४००१७००२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 
KA D A M DATTATRAY HANMANT 
1. 
D ATTAT RA Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = 
HANMANT _ batrzotsost0 144629 «05:90 
द.ह.कदम 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 
अपर मुख्य सचिव , गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
ी प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य VS गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
समादेशक, गृहरक्षक व नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 
महासंचालक व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई. 
१०. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११. सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१२. सर्व विशेष पोलीस महनिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 
१३. सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 
१४. सर्व पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 
१५. सर्व पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
१६. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य. 
१७. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 
१८. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई. 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमआयएस-३६१४/प्र.क्र.१३/पोल-३ 


२०. 
२१. 
२२. 
२२. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१) , मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व सहसचिव/ उपसचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती- पोल-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


